भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०२०/प्र.क्र.६/भाषा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२१ 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.भासस-२०१०/प्र.क्र.७४/२०-ब,दि.२२.०६.२०१०. 

२) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्र.भासस-२०१५/प्र.क्र.३०/भाषा-१, दि.०५.०८.२०१५. 

३) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्र.मासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१, दि.२६.१२.२०१८. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पुढील २५ वर्षातील मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे, भाषा अभिवृध्दीसाठी 
नवनवे उपाय व कार्यक्रम सुचविणे व या अनुषंगाने शासनाला मार्गदर्शन करणे तसेच भाषा संचालनालयाने 
प्रकाशित केलेल्या अनेक कोशझांमध्ये नविन प्रचलित शब्दांची भर घाळून कोश अद्ययावत करणे, नवीन परिभाषा 
कोझशांची उदा. आयुर्वेद, सागर विज्ञान, संगणक शास्त्र, पर्यावरणशास्त्र इ. निर्मिती करणे, परिभाषा कोशांचे 
पुनर्मुद्रण, परिभाषेतील अत्यावश्यक परिष्करणे, शाब्दव्युत्पती, मराठी परिभाषिक संज्ञांच्या समस्या सोडविणे 
यासारखी कामे पार पाडण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना संदर्भाधीन दि.२२.०६.२०१० च्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली. सदर समितीची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. विद्यमान समितीची 
पुनर्रचना संदर्भाधीन दि.२६.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर समितीची पुनर्रचना 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात 
आली असून या समितीची पुनर्रचना करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुनर्रचित भाषा सल्लागार 
समितीवर खालील अध्यक्ष व सदस्यांची या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे 
पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे - 


अ.क्र नाव पद 

पिं श्री.लक्ष्मीकांत देशमुख अध्यक्ष 
२ डा.श्रीपाद भालचंद्र जोशी सदस्य 
३ डॉ.पंडीत विद्यासागर सदस्य 
४ श्री.अनंत पां.देशपांडे सदस्य 
५ SISA पळशीकर सदस्य 
६ डा.केशव सखाराम देशमुख सदस्य 
७ डा.हरिश्चंद्र बोरकर सदस्य 
८ SLR दळवी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०२०/प्र.क्र.६/भाषा-१, दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२१ 


९ डा.चिन्मय धारूरकर सदस्य 
ed ० | डॉ.रमेशा वरखेडे सदस्य 
ध्य १ | डा.वंदना महाजन सदस्या 
१२ | डॉ.प्रकाश परब सदस्य 
93s श्री.किशोर कदम सदस्य 
१४  । प्रा.मेिलिद जोशी सदस्य 
१५ । प्रा.वैजनाथ महाजन सदस्य 
१६ । डा.अनुपमाउजगरे सदस्या 
१७ | श्री.पृथ्वीराज तौर सदस्य 
१८ _  श्री.पी.विठ्ठल सदस्य 
१९ | श्री.सुरेश वांदिले सदस्य 
२० _ श्री.अनिल गोरे सदस्य 
२१  । श्रीमती अनुराधा मोहनी सदस्या 
२२ _ | श्रीमती जयश्री देसाई सदस्या 
२३ | श्री.प्रणव सखदेव सदस्य 
२४ _  श्री.प्रकाठा होळकर सदस्य 
२५ | डा.विवेक घोटाळे सदस्य 
२६ = | श्री.सयाजी शिदे सदस्य 
२७ | Stat चंदनशिवे सदस्य 
२८ _ श्री.जयंत येलुलकर सदस्य 
२९ | श्री.ठामशुद्दीन तांबोळी सदस्य 
३० | डॉ.राजीव यडावंते सदस्य 
३१. | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (मराठी भाषा विभाग) सदस्य 
३२. | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) सदस्य 
३३. | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) सदस्य 
३४. | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०२०/प्र.क्र.६/भाषा-१, दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२१ 


३५. | संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, सदस्य 
३६. | सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई सदस्य 
३७. | सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, मुंबई सदस्य 
३८. । संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, सदस्य सचिव 


२. उपरोक्त समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून 3 वर्षाकरीता राहील. अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर नवीन अध्यक्षांची व 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याचे अधिकार शासनाला राहतील. 
३. भाषा सल्लागार समितीवरील अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रवास 
१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.०३.०३.२०१० नुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. मात्र त्यांना विमान 
प्रवास व रेल्वेच्या वातानुकुलित प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. समितीच्या अध्यक्षांना वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शासाउ १०१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३.०३.२०१२ नुसार मानधन व बैठक भत्ता अनुज्ञेय 
राहील. अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.बैठक २०१२/प्र.क्र.१/सेवा- ५, दि.२४.०५. २०१२ 
नुसार बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
४. भाषा सल्लागार समितीची कार्यकक्षा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. भाससं २०१०/ 
प्र.क्र.७४/२०-ब, दि.२२.०६.२०१० प्रमाणे राहील. 
५. भाषासल्लागार समितीची महिन्यातून किमान एक बैठक होणे अपेक्षित असून, बैठकांच्या निमित्ताने होणारा 
खर्च भाषा संचालनालयाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२३०१२२७२५९४३३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by BAHURE PARASRAM NANDRAM 
BAH RE PARA RAM DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M ht 
11883 2eectb2b7ea295eBa6fcdfedfaffcfda201c87e1c7388 
७, pseudonym=A9AE7D8E623E648DB4F532E572D3A528E078BEES, 


INumber=5FD2A6873F4AESB 1D9EA7DD52E449E02A942EA901 45BAEAB72C 
63CED6D659844, cn=BAHURE PARASRAM NANDRAM 
2021.12.30 15:02:04 +05'30" 


(प.नं.बहुरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


मा.राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री व राज्यमंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


A 


CC AN 


mm 


S SL 
SS. ८७ Ee Se SS ee यी 


(३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०२०/प्र.क्र.६/भाषा-१, दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२१ 


९) मा.अध्यक्ष व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१०) मा.मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय,मुंबई, 

११) प्रधान सचिव (मराठी भाषा विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव (पर्यटन व सां.का. विभाग) , मंत्रालय, मुंबई, 

१३) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (शालेय शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

१४) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

१५) प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१६) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१७) लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

१८) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१९) सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर, 

२१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२४) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५) वित्त विभाग (व्यय-४,सेवा-५,सेवा-६ व विनियम), मंत्रालय, मुंबई, 

२६) मराठी भाषा विभाग, सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२७ भाषा सल्लागार समिती अध्यक्ष व सर्व सदस्य (भाषा संचालनालयामार्फत), 

२८) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२९) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

३०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

३१ सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

३२) सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर, 

३३) निवडनस्ती. 

७ सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेशा विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील 
विभाग प्रमुख तसेच कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


